एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता 
आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ साठी यशदा, पुणे या 
संस्थेस अनुदान वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-अ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- ०५/१२/२०२३ 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४ 

/१३/१२-अ, दिनांक २०/०१/२०१४ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४/०४/२०२२ 

३) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक सीपीटीपी प्रशासन/ १२५/०९/२१/७१, दिनांक 
०६/१०/२०२२ 

४) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक सीपीटीपी प्रशा/१२५/०९/ २१/ सीपीटीपी- 
९/७३, दिनांक २६/१०/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती SoA गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकांऱ्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत असून प्रशिक्षणासाठी प्रति दिन प्रति प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध करुन 
दयावयाचा निधी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक .०८/०८/२०१४ अन्वये निश्चित 
करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ या तुकडीच्या 
प्रशिक्षणासाठी पायाभूत प्रशिक्षणासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ards चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) या संस्थेस आवश्‍यक असलेला निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

२. राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ अन्वये शिफारस झालेल्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण दिनांक 
०३/१०/२०२३ पासून सुरु करण्यात आले असून त्यांना यशदा, पुणे येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू करुन 
घेण्यात आळे आहे. याअनुषंगाने सदर प्रशिक्षणासाठी दिनांक ०३/१०/२०२३ पासून ५६ 
दिवसांकरिता रु. ३५००/- प्रति दिन/ प्रति प्रशिक्षणार्थी (५६ दिवस % ८० प्रशिक्षणार्थी X रु.३५००/-) 
असे एकूण रु. १,५६,८०,०००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील 
पत्रान्वये ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करिता यशदा, पुणे यांनी मागणी केली आहे. 


३. तसेच एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यठावंतराव चव्हाण विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-अ 


प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर लेखाधिकारी, वर्ग-१ या 
पदासाठी माहे मार्च (Paid in April) ते ऑक्टोबर, 2023 पर्यंतच्या वेतनाकरिता एकूण १४,०७,२४५/- 
इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील पत्रान्वये ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) करिता यशदा, पुणे यांनी मागणी केली आहे. 

8. त्यानुसार सदर शासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 
(यशदा), पुणे या संस्थेस “ळलेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा 00-003 प्रशिक्षण (००)(१२) 
यशदा, पुणे या संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान 
(२०७००८७१) या लेखाशिर्षाखाली पुढील विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक ५ प्रमाणे यशदा, पुणे यांना 
एकूण रुपये ९१,०४,४४५/- (अक्षरी रुपये एक्याण्णव लाख, चार हजार, चारशे पंचेचाळीस फक्त) 
अनुदान वितरित करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब अर्थसंकल्पीय बीम्स प्रणालीवराबीम्स प्रणालीवर उपलड 
अंदाज पलब्ध अनुदान पैकी वितरि 
याचे अनुदान 

a 2 3 | ४ | ५ 

षि ३१, सहायक ।3,८४,८६,००० ७६,९७,२०० ७६,९७,२०० 
अनुदाने (वेतनेतर) 

२ २३६, सहायक | १,१८,६३,००० ७५,९२,२३२० १४,०७, २४५ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण ५,०३,४९,००० १,५२,८९,५२० ९१,०४,४४५ 


१. यठावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने खर्च वितरित 
अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 
आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली 
गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 

३. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

४. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-अ 


महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

५. यड्ावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्‍त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे 
अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता यझादा, पुणे 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

६. वित्त विभागाच्या दि. १२/०४/२०२३ च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी/ शार्तीचे पालन करुन 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०५१२२१११७४०७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIDYA VISHWANATH KENI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
V | DYA ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7662650b445b0827f6e885461e1 cOdd8b1e502cc20f4dcd 

528b6b4992a4627e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


V | S H WA N AT H K E N | serialNumber=6027A 13F0B87A235 1F63637E2C757E1D3FF180DF2 
362734D086A293F6B1E46C4, cn=VIDYA VISHWANATH KENI 


Date: 2023.12.05 16:01:57 +05'30° 


(वि. वि. केणी) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
. लेखाधिकारी, Barat, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 
५. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 
६. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 
७. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 
८. निवडनस्ती 


-O 


CC AN A 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


